नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत- सिंगळ नोडल 
खात्यातील (SNA) अखर्चित शिल्लकींवरील व्याज आणि 
इतर जमा रकमा (अल्पसंख्याक विकास विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२३ /प्र.क्र. १६/कार्या-७ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई - ४०००३२ 
तारीख : २१.०५.२०२४ 


प्रस्तावना : 
वित्त विभागाने दि.७.६.२०२२ च्या पत्रान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या विभागाकडून 


कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या SNA खात्यातील केंद्र व राज्य हिऱ्याच्या अखर्चित 
रकक्‍्कमेवरील व्याजासाठी त्यांच्या विभागाशी संबंधित कार्यात्मक प्रधानशीर्ष/उप शिर्षाखालील ८०१-व्याज 
किंवा प्राप्त अनुदानातील अखर्चित रकमेवरील व्याज या गौणशिर्षाखाली (i) व्याज (Interest) (ii) FA 
रकमा (Other earnings) & स्वतंत्र शीर्ष आवश्‍यकतेनुसार उघडण्याची कार्यवाही करणेबाबत कळविण्यात 
आले आहे. त्यानुसार अल्पसंख्याक विकास विभागांतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमासाठी उघडण्यात आलेल्या Reis नोडल एजन्सीच्या (SNA) बँक खात्यातील सहायक 
अनुदानाची अखर्चित रकमेवरील व्याज व इतर उत्पन्नाच्या वर्गीकरणासाठी स्वतंत्र नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

१. वित्त विभाग तसेच महालेखाकार कार्यालयाने दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील प्रमाणे नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


an सिंगल नोडल खात्यातील (SNA) अखर्चित रक्‍कमेवरील व्याजाकरिता इतर जमा रक्‍कमांसाठी ०२३५ 
या जमेच्या लेखाशिर्षांतर्गत प्रस्तावित Hoo लेखाशिर्ष खालीलप्रमाणे आहे :- 


०२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 0235 Social Security and Welfare 
६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण शि Other Social Security and Welfare 
कार्यक्रम Programmes 
८०१ अखर्चित शिलकौवरील व्याज 801 Interest on Unspent Balances 
(9) व्याज (1) Interest 
सिंगल नोडल खात्यावरील अखर्चित । 
शिलकींवरील व्याज Interest on Unspent Balances in 
(09)( 08) शिलकींवरील व्याज (01)(04) Single Nodal Agency Account 
(अल्पसंख्याक विकास विभाग) (Minorities Development 
(0234032404) Department) (0235032501) 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२३ /प्र.क्र. १६/कार्या-७ 


आ) सिंगल नोडल खात्यातील इतर जमा रकमासाठी 0234 या जमेच्या लेखाशिर्षा अंतर्गत प्रस्तावित 


केलेले लेखाशिर्ष खालीलप्रमाणे आहे. 
0234 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 0235 Social Security and Welfare 
६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम शि Other Social Security and Welfare 
Programmes 
८०१ | अखर्चित शिलकीवरील व्याज 801 Interest on Unspent Balances 
(२) | SAN जमा रकमा (2) Other Earnings 


सिंगल नोडल एजन्सी खात्यावरील इतर ee 
Other Earnings in Single Nodal 


जमा रकमा (02) (04) Agency Account (Minorities 
(अल्पसंख्याक विकास विभाग) Development Department) 
(०२३५०३३४०१) (0235033401) 


2. 


वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र. २३३/२३/व्यय १, दिनांक 39.02.2023 अन्वये प्राप्त मान्यतेस 


अनुसरुन सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०५२११५२४१५७७१४ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SARANGKUMAR 
VASANTRAO PATIL : 


ate: 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

सर्व मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा. अध्यक्ष / मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 


. मा. मंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 


. सर्वमा. विधानपरिषद सदस्य / विधानसभा सदस्य, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२३ /प्र.क्र. १६/कार्या-७ 


९. मा. मुख्य सचिव 

१०.सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

११.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१२.सर्व जिल्हाधिकारी 

१३.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
१४.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई/ नागपूर 

१५.संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

१६.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 
१७.संचालक, संचालनालय लेखा व कोषागारे, , बॅरेक्स, मंत्रालय समोर, मुंबई 
१८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 

२१.निवडनस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन-७) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


